श्री.माणिक नाथा शहाराव यांचा 
दि.२९/०८/२००४ रोजी झालेल्या 
मृत्यू प्रकरणी नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत. 


गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.एचआरसी-३२००५/प्र.क्र.५४/पोल-१४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दि.२८ सप्टेंबर, २००५. 


वाचा :- १) राज्य-मानवी हक्क आयोगाचे पत्न क्र .एसएचआरसी -९/२००४/प्र.क्र.९/ 
प्रतशा/६९९५, दि.१९/०१/२००५. 
२) सचिव, राज्य मानवी हक्‍क आयोग यांचे पत्र क्र.एसएचआरसी/असी/०४/ 
०५/५९७, दि.०७/०४/२००५. 

प्रस्तावना :- , 

एमआयडीसी पैठण (जि.औरंगाबाद) पोलीस ठाणे येथील गु.र.क्र.५५/०४ च्या 
तेपासकामी माणिक नाथा शहाराव, रा.वाहेगांव यांची दिनांक २७/०८/२००४ रोजी चौकशी 
करण्यात येवून दुस-या दिवशी पोलीस ठाण्यात पुन्हा येण्यास सांगितले. तथापि 
दि.२८/०८/२००४ रोजी तो विषारी पदार्थाचे प्राशन करुन पोलीस ठाण्यात आल्याचे 
आढळून आल्याने त्यास औषधोपचाराकरिता तात्काळं शासकीय रुग्णालयात दाखल 
करण्यात आले. तेथे औषधोपचार सुरु असतांना दि.२९/०८/२००४ रोजी त्याचे निधन 
झाले. सदर मृत्यू प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून करण्यात आला. 

सदर बाब राज्य मानवी हक्क आयोगाने त्यांचेकडील सुओ-मोटो प्रकरण 
क्रमांक ९/०४ अन्वये दाखल करुन घेतली व मानव हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ च्या 
कलम १८(३) मधील तरतूदीनुसार मयताच्या पत्नीस रु.१०,०००/- इतकी नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत तसेच संबंधीत घटनेस जबाबदार अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्द विभागीय 
चौकशी करण्याबाबत शासनाकडे दि.१९/०१/२००५ रोली प्रथमत: शिफारस केली होती. 
तद्नंतर या प्रकरणी आयोगाने पुनर्विचार केला असता, दि.१९/०१/२००५ रोजी केलेल्या 
शिफारशी पैकी फक्त आर्थिक सहाय्य करण्याचाच वरील निर्णय दि.२९/०३/२००५ रोजी 
कायम ठेवला. 


शासन निर्णय :- 

सदर प्रकरणी राज्य मानवी हक्‍क आयोगाने त्यांचे दि.२९/०३/२००५ च्या 
निकालपत्रात केलेल्या शिफारशीनुसार मयत माणिक नाथा शहाराव यांचे पत्नीस 
रु. १०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) इतकी नुकसान AY अदा करण्यास शासन 


WaR मजूरी देत आहे. सदर रक्‍कम अदा करण्याची कार्यवाही पोलीस आधिक्षक, 
औरंगाबाद (ग्रा.) यांनी करावी. 

याबाबत होणारा खर्च " २०५५ पोलीस १०९ जिल्हा पोलीस-१०९ (००) 
(०१) जिल्हा पोलीस दल-२० इतर खर्च भारित (संगणक क्र.२०५५०१५९)" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात ग्रेवून तो संन-२००५-२००६ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. ae 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.सीआर-३७२/०५/व्यय-७, दि.०६/०९/२००५ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
; cots 


wee 


(सं.द.माने ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, > a 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक (मानवी हक्‍क), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद. 
, पोलीस अधिक्षक, औरंगाबाद (ग्रा) . . - 
*महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर. ; : ' 
: कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
विभाग (व्यय-७) 
नस्ती. : 


